U 


RNI No. MAHBIL / 13/ 2 /2011 - TC 
www .dgps.maharashtra . gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ४१ ] 


शनिवार , डिसेंबर २३ , २०१७ / पौष २, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ४१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


२ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचा : (१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १० ( १-ई ) 

( २) राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप - २००९ /प्र. क्र . १/ ३/ का -५/ का. ६, दिनांक ५ जून २०१० 
( ३) आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्रमांक मामनपा /निवडणूक - ७४० / १७, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
( ४) या कार्यालयाचे नोटीस क्रमांक नपा -१/ १/ ३३८११/ २०१७ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ 
( ५) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक नपा/ १/ १/ जा. क्र . ७४०१/ २०१७, दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ 

आदेश 
क्रमांक नपा/ १/ १/ ७४०३/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १० ( १ -ई ) अन्वये “ राज्य निवडणूक आयोगाने 
निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रीतीने, निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे ", अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविणेची 
तरतूद आहे; 

__ आणि ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील दिनांक ५ जून २०१० चे आदेशान्वये महानगरपालिका निवडणुका 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून 
३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केले आहेत ; 

ज्याअर्थी, आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्रमांक मामनपा /निवडणूक/ ७४० / १७, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये मालेगाव 
महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ मधील निवडणूक लढविणाऱ्या ज्या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती शपथपत्रासह 
विहित मुदतीत सादर केलेली नाही, अशा ४६ उमेदवारांची माहिती या कार्यालयास सादर केलेली आहे; 

पुढीलप्रमाणे सर्व उमेदवारांना यासंदर्भात त्यांचेम्हणणे मांडण्याची संधी देणेकामी वाचा क्रमांक (४) अन्वये नोटिस बजाविण्यात आली होती . 
त्यानुसार दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दुपारी ०३ . ०० वाजता प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीअंती निवडणूक लढविण्यास पुढील तीन 
वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यास पात्र ठरलेल्या पुढील परिशिष्टामधील ३३ उमेदवारांना वरील वाचा मधील क्रमांक (५) चे या कार्यालयाचे आदेशान्वये 
निवडणूक लढविण्यास पुढील ३ वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात आले आहे. 


वि (एच) ६६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९३९ 


मालेगाव महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत व विहित नमुन्यात सादर न केलेल्या उमेदवारांना मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग 
यांचेकडील आदेश क्रमांक नपा १/१ / ७४०१/ २०१७, दिनांक ५ डिसेंबर २०१७ अन्वये पुढील ३ वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात आले आहे 

अशा उमेदवारांची यादी. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


प्रभाग क्रमांक 
व जागा क्रमांक 


१ - अ 


पवार बाबाजी रामदास 
नागमोती उज्वला अनिल 
शेख शमशादबानो नसीर 


क 


शिंदे योगिता प्रमोद 
खालिद अखतर इम्तियाज अहमद 


17 


मुसरत सलीम अहमद 


३ - ब 


शेख हुसैना इस्माईल 


३- ब 


रजिया बानो मोहम्मद हारुन 


३ - क 


राशिद अंजुम हाजी अहमद 
बर्वे कमळाबाई भिका 
टिळेकर मुक्ता राजू 


चंद्रमणीनगर , मालेगाव - ४३३ २०३ 
भगवती चौक, रिमांड होम मागे, मालेगाव - ४२३१०५ 
एसएन - ६६, घर नंबर ३५५ , गल्ली नंबर ७ , 
आयशानगर , पिन - ४२३ २०३. 
द्याने मालेगाव, जिल्हा नाशिक, पिन - ४२३ २०३ 
गट नंबर २३१ / २३३, प्लॉट नंबर ३८ , रमजानपुरा 

याने मालेगाव , पिन - ४२३ २०३ . 
२२० / २१९ , तनजिमनगर , द्याने मालेगाव , 
पिन - ४२३ २०३. 
गट नंबर २१५, पी -३३, रमजानपुरा द्याने मालेगाव , 
पिन - ४२३ २०३ . 
गट नंबर २०८ , प्लॉट नं . ३, द्याने कुरेशाबाद , 
मालेगाव , पिन -४२३ २०३ . 
एस. नंबर ९२, जफरनगर , मालेगाव , पिन -४२३ २०३ 
गौतमनगर , मालेगाव , पिन - ४२३ २०३. 
शिवाजीवाडी, सुतार कॅम्प, विश्वकर्मा मंदिर , मालेगाव, 
पिन -४२३ २०३. 
घर नंबर ११८५- फ, शिवाजी रोड, मालेगाव कॅम्प , 
मालेगाव, पिन - ४२३ २०३ . 
३३७ , साईप्रसाद, बागवान गल्ली, मालेगाव कॅम्प 
तोटे गल्ली, मालेगाव कॅम्प 
१४९४, कुंभारवाडा मालेगाव 
घर नंबर ८४३ , इस्लामपुरा , मालेगाव 
घर नंबर ७४७, गल्ली नंबर १, नवापुरा वार्ड , मालेगाव 
सर्व्हे नंबर १८ , प्लॉट नं . १४ , मौलाना कम्पाउंड , 
मालेगाव, पिन- ४२३ २०३. 
सर्व्हे नंबर १५, घर नंबर ९६५, कमालपुरा, इस्लामपुरा 
वॉर्ड, मालेगाव, पिन - ४२३ २०३. 
नागछाप झोपडपट्टी, मालेगाव, पिन - ४२३ २०३ 
घर नंबर ३२ , हसनपुरा मालेगाव, पिन -४२३ २०३ 
सर्व्हे नंबर १७२ /१ /१, प्लॉट नंबर ७, हबीबुल्लाहनगर , 
मालेगाव -४२३ २०३. 


१२ 


अॅड . दुसाने संजय दत्तात्रय 


लोणारी मुरलीधर गंगाधर 
अहिरे योगेश गोकुळ 
अन्सारी शम्सुनिसा मोहम्मद नासीर 
अन्सारी अबुजर जमील अहमद 
अन्सारी इश्तियाक अहमद निहाल अहमद 
शाहिद अहमद अजीजुर्रहमान 


९ - ब 
९ - ड 
१२ - ब 
१२- ड 


१२ - ड 


१३- अ 


१९ 


अन्सारी शमीम बानो अनिस अहमद 


१३- ब 


शेख सायरा बानो शेख इमाम 
साजदा बानो रईस अह . मोमीन 
शाहेजहाँ मोहम्मद सईद 


१३- ब 
१४ - ब 


१६ - ब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१७ / पौष २, शके १९३९ 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


परिशिष्ट – चालू 
प्रभाग क्रमांक 
व जागा क्रमांक 


पत्ता 


5 


२ 
लईक - अह उस्मान गनी 
शकील अह. हाजी मो. नागपुरी 


१६ - क 


१६ - क 


२५ 


जमाल हाशिम 


१६- ड 


२६ 


रईस बेग जहांगिर बेग 


१६- ड 


२७ 


राशीद अहमद शब्बीर अहमद 


१६ - ड 


२८ 


शेख रईसाबानो कालू 


१८ - क 


घर नंबर २२६, चुनाभट्टी, मालेगाव , पिन-४२३ २०३ 
घर नंबर २२५ , सिरात चौक, चुनाभट्टी, गुरुवार वॉर्ड , 
मालेगाव - ४२३ २०३ 
सर्वे नंबर २२१/ २२२, प्लॉट नंबर २६ , बजरंगवाडी , 
मालेगाव- ४२३ २०३ 
सर्व्हे नंबर २२४, घर नंबर २०३, बजरंगवाडी, 
मालेगाव - ४२३ २०३. 
घर नंबर २१४ , मिस्त्री खॉ, बाडा, बुधवार वॉर्ड, मालेगाव , 
जिल्हा नाशिक , पिन- ४२३ २०३. 
३४, अन्सार बाग, सर्व्हे नंबर २११ , गुरुवार वॉर्ड , 
भाग- २, मालेगाव, पिन - ४२३ २०३. 
घर नं. १५१, गल्ली नं. ४, गुलशनाबाद, मालेगाव , 
पिन - ४२३ २०३. 
सर्व्हे नंबर ११४/ १/ ४, प्लॉट नंबर २३, इकरानगर , 
पवारवाडी, मालेगांव -४२३ २०३. 
घर नंबर २२६ , गल्ली नंबर ५, नयापुरा, नुमानीनगर , 
पिन- ४२३ २०३ . 
गुलशेरनगर , गल्ली नंबर ४ , मालेगाव, जिल्हा नाशिक , 
पिन - ४२३ २०३. 
प्लॉट नंबर २८ , गट नंबर ४६, गरीब नवाज 
मस्जिदजवळ, मालेगाव , पिन - ४२३ २०३. 


नजमुस सहेर कलीम अहमद 


१९ - ब 


३० 


शेख अखलाक अहमद हरुण अहमद 


१९ - ड 


हमीदा बी सै . अकबर 


२० - ब 


३२ 


शमा बानो शरीफ पहेलवान 


२१ - क 


३३ 


शेख अख्तर शेखअकबर 


२१ - ड 


____ महेश झगडे, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १५ डिसेंबर २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


